मराठा आरक्षणाच्या कामकाजासाठी यापुर्वीच्या 
मंत्रिमंडळ उपसमितीचे पुनर्गठण करून मा.मंत्री 
(सार्वजनिक बांधकाम) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०२०/प्र.क्र.9२ ए/१६-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा: शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,क्र.सीबीसी-१०/ २०१८/ 
प्र.क्र.१३०/ मावक, दि.२२.११.२०१८ 


शासन निर्णय :- 
मराठा आरक्षणाच्या कामकाजाकरीता संदर्भाधिन दि.२२.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे खालीलप्रमाणे पुनर्गठन करण्यात येत आहे- 


हं श्री.अशोक चव्हाण, अध्यक्ष 


मा.मंत्री,सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) 


२. | श्री.एकनाथ शिदे, सदस्य 


मा.मंत्री,जगर विकास,सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) 


३. | श्री.बाळासाहेब थोरात, सदस्य 
मा.मंत्री,महसूल 
४. श्री.दिलीप वळसे पाटील, सदस्य 


मा.मंत्री, कामगार,राज्य उत्पादन शुल्क 


५. | श्री.विजय वडेट्टीवार, सदस्य 


मा.मंत्री,खार जमीन,इतर मागासवर्ग,सामाजिक व शैक्षणिक मागास 


प्रवर्ग,विमुकक्‍त जाती,भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग 


कल्याण,भूकंप पुनर्वसन. 


६. । सचिव (साविस/साप्रवि) सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.9७२ ए/१६-ब 


२. मंत्रिमंडळ उपसमितीस मराठा आरक्षणासंदर्भातीळ न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये 


शासनाच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष समुपदेशींच्या नियुक्‍तींची शिफारस करणे, त्यांचे मानधन 


ठरविणे,विशेष समुपदेशींना सुचना देणे,मा.न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी 


करण्यासंदर्भात निर्णय घेणे इत्यादीबाबत निर्णय घेण्याचे संपुर्ण अधिकार असतील. 


३. मंत्रिमंडळ उपसमितीस आवश्यकतेनुसार विचार विनिमयासाठी तज्ञ,विधिज्ञ व संबंधित 


अधिकारी इत्यादिंना आमंत्रित करण्याचे अधिकार असतील. 


छ. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००२१०१२२४५४०१०७ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rasik Ambadas 
Khadse ०० सा 


(र.अं.खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१05९ 


थन 
ap 


राज्यपाल यांचे सचिव, 
मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 
सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मा. विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद 
मा. विरोधी पक्षनेता,विधानसभा 
सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य Urs AERIS राज्य. 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय(विधानसभा) 
१०) प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद) 
११) सर्व विभागीय आयुक्त, 
१२) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
१४) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 
१५) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 
) 


AN AD -O 


SS SO पक २६. पण ये टे 


<2 


१६) प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

१७) प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद, 
१८) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१९) सचिव,राज्य निवडणूक आयोग, 

२०) सचिव,राज्य माहिती आयोग, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


(०, ou=General Administration 


jle=400032, st=Maharashtra, 
4f7281973d193127b8989dfaSdf6a7a694b005e56 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.७२ ए/१६-ब 


२१ 
२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 

सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

संचालक, समाजकल्याण, पुणे, 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

संचालक, सेवायोजन, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखाळील सर्व विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत,त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून कार्यवाही करण्याच्या 
सूचना देण्यात याव्यात. 

34) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

३६) सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य, 

30) निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


AN 
>) 
we mae Se mere Sea iO Sse पक ल. OS OO SO SS Sle 


३१ 
३२ 
33 
38 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


